अँड. विजय कोल्हे यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

उमरेड पोलीस स्टेशन, नागपूर ग्रामीण येथे 
गु.र.क्र. ४५१/२०२२ अन्वये दाखल गुन्हयातून 
उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणात मा. विशेष सत्र 
न्यायालय  (पोक्सो, नागपूर येथील 
कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-११२२/प्र.क्र.२३८/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- 93 मार्च, 2023 
संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२२/यू.ओ.आर.१०८/डी-१४, 
दि.३०.०१.२०२३ 


शासन निर्णय :- उमरेड पोलीस स्टेशन, नागपूर ग्रामीण येथे गु.र.क्र. ४५१/२०२२ अन्वये दाखल 
गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रकरणात मा. विशेष सत्र न्यायालय (पोक्सो), नागपूर या 
न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून संदर्भान्वये नियुक्‍त अँड. विजय कोल्हे यांना खालील प्रमाणे फी अदा करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
मा. विशेष सत्र न्यायालय (GRA), नागपूर 
प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी - रू. १५,०००/- (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्त) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. विजय कोल्हे यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून तपासून, 
प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता 
संबंधित पोलीस उपायुक्‍्त/ पोळीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 

३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्रमांक बी-१, २०५५ पोलीस -(००)१०९, 
जिल्हा पोलीस (००)(०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८)- २८ व्यायसायिक सेवा*या 
लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन आणि 
मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ०३/२०२३/व्यय-७, दि. ०४ /०१/२०२३ 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-११२२/प्र.क्र.२३८/पोल-१० 
दघ. सदर aR निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२३०३१३१६४०४७३३२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANDEEP 
BHIVRAJ PAWAR 


(संदीप भि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१ 
२ 
3 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

पोलीस अधिक्षक, नागपूर जिल्हा ग्रामीण, नागपूर 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), नागपूर/ मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 

) Set लेखा कार्यालय, नागपूर 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, नागपूर 

) अँड. विजय कोल्हे, ४२, प्रणव -३ अपार्टमेंट, पांडे लेआऊट, खमला रोड,नागपूर ४४० ०२५. 
) कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निवडनस्ती (पोल-१०). 


) 
) 


o~ 
ae 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


